बार्शी, जि. सोलापूर येथील १०० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकाम 
अंदाजपत्रक व आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१०४/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : २८ जून , २०२१. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.५०२ /आरोग्य- 
३अ, दि.१५.०७.२०१९. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे / कक्ष- 
३/ टे-६/बार्शी१००खाटाबांधकाम/६९९६-९७/२१, दि.१२.०४.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


बार्शी जि. सोलापूर येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे उपजिल्हा 
रुग्णालय स्थापन करण्यास उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. १) येथील दि.१५.०७.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली होती. सदर १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीचे अंदाजपत्रक व आराखडे सहायक 
अभियंता (वर्ग-१, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, बार्शी यांनी तयार केळे असून अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, सोलापूर, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे, उपसंचालक, आरोग्य 
सेवा पुणे मंडळ, पुणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर यांनी साक्षांकित केले आहे. सदरचे अंदाजपत्रक सन 
२०१९-२०२० च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा आरोग्य सेवा 
आयुक्‍तालयाचा उपरोक्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 


बार्शी जि. सोलापूर येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करण्यासाठी 


रु.२०८३.४९ लक्ष च्या अंदाजपत्रक व आराखडयास पुढील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१०४/ आरोग्य-३ 


SRA निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१०४/ आरोग्य-३अ 


२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खाळील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून देण्यात 
येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 

१) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, झासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. 
१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 
करण्यात याव्यात. 

६) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 
निधी मधून करण्यात यावे. 


३. सदर बांधकामांवरील खर्च सन २०२१-२०२२ मध्ये उपलब्ध होणाऱ्या FART “४२१०- 


वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय 


सहाय्य ), ११० -रुग्णालये व दवाखाने, (०१) (अ) - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-इमारती, (००) 


(09)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार समितीने 


दि.२१.०६.२०२१ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर aed निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


५०/२०२१/इमा-२, दि.२३/०४/२०२१ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाच्या 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


SRA निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१०४/ आरोग्य-३अ 


शा.नि. क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग- 


पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२८११२७३८०९१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sanjeev Digitally signed by Sanjeev 


: Harishchandra Dhuri 
Harishchandra Date: 2021.06.29 11:05:10 


Dhuri +05'30' 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव चिव महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ,पुणे. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर 

९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 


१०.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

११.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


